वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील उप नियंत्रक / 
गट-ब (राजपत्रित) यांचे विनंती बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली- २०२१/प्र.क्र. ५०-१/ ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ३० ऑगस्ट, २०२१. 
शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४(५) मधीळ तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने खालील उप नियंत्रक यांची विनंती बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
स्तंभ क्र ४ मधील पदावर करण्यात येत आहे. 


अ अधिकाऱ्याचे नाव सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
क्र असल्याचे ठिकाण 

eal २ ३ ae 

हि श्रीमती ज्योती | उप नियंत्रक, पुणे विभागीय | उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, 

पाटील, कार्यालय, पुणे 
3 सातारा जिल्हा 
२ | at. अ. ध. गेटमे उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, 
भंडारा जिल्हा सोलापूर जिल्हा 


०२. बदली झालेल्या उपरोक्त उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्या 
सूचनेनुसार कार्यरत पदाचा कार्यभार अन्य अधिका-याकडे सुपूर्द करुन इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न 
करता हेच कार्यमुक्‍तीचे आदेशा समजून बदलीचे ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, 
वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा. 


०३. सदर आदेश निर्गमित केल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण 
अवधीतच बदली झालेल्या अधिकारी / कर्मचा-याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा त्यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies - non) म्हणून गणला जाईल. यास्तव उपरोक्त उप नियंत्रक यांनी 
नविन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा. त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती 
अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची 
शक्‍यता देखील नाकारता येत नाही याची जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली- २०२१/प्र.क्र. ५०-१/ ग्रासं-३ 


४. विनंतीनुसार बदली झालेल्या उपरोक्त अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


षु. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत उप नियंत्रक यांनी पदभार सोडल्याचा व 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालवधीत संबंधीत अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
न झाल्यास त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे, जणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई 
त्वरीत करणे शक्‍य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३०(सी) नुसार बदली झालेल्या 
अधिका-यांचे रेजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत अथवा मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०८३०११५६३६२२०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  (€-॥१॥५-॥.॥ ण मणा 


र 2, 
CHANDRAKANT 2 ée6db0206570cca251839add2be! sd ह्वा 
4 
1 5FCA69F88876EC2B759F 13E27834408B4EDD6, 
TAMBEKAR 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित उप नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, 
(नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांचे मार्फत) 


) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (यांना आवऱ्यक त्याकार्यवाही करीता) 
) सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुख्यालय, मुंबई 
) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
8) महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / सातारा /भंडारा / सोलापूर 
) निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


